मिसेस प्लग - द प्लबर 


एलन अल्बग्ग व जो राईट 


अनुवाद : सुजाता गोडबोले 





मिसेस प्लग - द प्लबर 


एलन अल्बगग व जो राईट 
अनुवाद : सुजाता गोडबोले 








गावात कोणालाही प्लबरची गरज पडली, 


तर लोक म्हणत, “श्रीमती प्लगना बोलवा!” 





श्रीमती प्लगना बोलावले की त्या यायच्या. 


श्रीयुत प्लगही यायचे. 
ते त्यांचे मदतनीस होते. 
सोबत त्यांची दोन लहान मुले देखील यायची. 


श्रीमती प्लगची एक कामाची 







त्यात एक करवत, एका हातोडी, 
एक पाना, पकड, 
है लीन 


मय 





२७७ &7 


एकदा काय झाल, 

एका बाईंच्या न्हाणीघरातल्या नब्यत रात्री बिघाड झाला 
तो दुरुस्त करण्यासाठी एका प्लंबरची गरज होती. 
शेजारी म्हणाले, 

“श्रीमती प्लगना बोलवा. 





श्रीमती प्लगना बोलवा! 2 बह 








4 की हि 0 


2-५ है लि के 

| । /) $ 

(न - बम, 
# है | 

कट |] 

हि की 

न्न्मा ' २००१ 

ग्र कप हि 
कि 

हम न 

+ 2७ 

नम 

है यट कण 


की 





४ “ह- 


जेव्हा श्रीमती प्लगना बोलावले, 


तेव्हा त्या आल्या. 
पण श्रीयुत प्लग काही आले नाहीत. 
कारण त्यांना घरी मुल्रांना झोपवायचं होत॑. 


श्रीमती प्लग आल्याबरोबर कामाला लागल्या. 


काम पूर्ण झाल्यावर घरातल्या बाइंनी त्यांना चहा दिला 
आणि कामाचे पैसेही दिले. 
मग श्रीमती प्लग आपल्या घरी निघाल्या. 








पण वाटेत एक भयंकर गोष्ट घडली. 


श्रीमती प्लगना एक चोर दिसला. 





रस्त्यात तो एका श्रीमंत माणसाला 
अडवून चोरी करत होता. 
चोराला श्रीमती प्लग दिसल्या. 


त्यात्रा त्यांच्याही वस्तू चोरायचा होत्या. 


“पिशवीत काय आहे?” त्याने विचारले. 

“एक कंगवा आहे,” श्रीमती प्लगनी उत्तर दिले. 

“तो आण इकडे,” चोर म्हणाला. 

“आणि एक लिपस्टिक पण आहे,” श्रीमती प्लग म्हणाल्या. 
“ते पण मला दे.” चोर म्हणाला. 

“आणि... एक जोडणी करायचा टार्च!” श्रीमती प्लग म्हणाल्या. 





टॉर्च हातात धरून श्रीमती प्लग चोराच्या मागे धावू लागल्या. 
टॉर्चने चोराचा पृष्ठभाग चांगला भाजून निघाला. 

“ओय! ओय!” चोर ओरडू लागला 

आणि पक्वन गेला. 


6... 








“तुमची पिशवी फारच उपयोगी आहे, 

श्रीमंत माणूस महणाल्ा. 

त्याने श्रीमती प्लगचे आभार मानले 

आणि त्यांना एक बक्षीस दिले. 

ती जगाच्या प्रवासाची चार तिकिटे होती. 

“मी आणि माझी बायको मुलांना घेऊन 
प्रवासाला जाणार होतो” तो महणाला. 

“पण आता आम्ही पुठच्या आठवड्यात जाऊ: 


श्रीमती प्लग घरी गेल्या. 

चोराची आणि श्रीमंत माणसाची हकीकत 

त्यांनी श्रीयुत प्लगना सांगितली 

आणि त्यांना मिछ्ठालेले बक्षिसही दाखवले. 

“तू फारच धीराने वागलीस” श्रीयुत प्लग म्हणाले 


त्यांनी आपल्या बायकोला चहा करून दिला 
आणि तिचे कौतुकही केले. 





दुसय्या दिवशी प्लग कुटुंबाने जगाच्या प्रवासाला 
निघण्याची तयारी केली. 

त्यांनी आपले सामान बांधले. 

परत येईपर्यत सांभाकण्यासाठी 

आपले मांजर एका शेजाग्यांकडे दिले. 


ठुधवाल्याला निरोप दिला. 





मग ते निघाले. 

श्रीयुत प्लगनी सामान आणि मुले घेतली. 
श्रीमती प्लगनी आपली नेहमीची कामाची 
पिशवी बरोबर घेतली. 


प्रवास सुरु झाला. 
प्लग कुटंबाचा वे मजेत चालला होता. 

उत्तरेकडील समुद्रात त्यांनी मोठाले बफाचे डोंगर पहिले. 
दक्षिणेकडील समुद्रात त्यांना उडणारे मासे दिसले. 
केंप्टनच्या सोबत त्यांनी मेजवानीचा आनंद घेतला. 
आकाशात तारे चमचमत असताना 

त्यांनी डेकवर मनसोकत नृत्य केले. 















22“ लक 
/ । ५ 42222: ँ आप 2772.2 १77१:१५ 
८2 5८६४७ ् 


५ # हल इन 






नह, 








त्यांचे जहाज एका खडकावर आपटले. 


जहाजाच्या एका बाजूला एक भोक पडले. 
त्यातून पाणी आत येऊ लागले. 





“वाचवा! वाचवा!” लोक घाबरून ओरडू लागले. 
झोपायच्या कपडयातच ते इकडे तिकडे पक्ढ लागले. 
“आता आम्ही बुड़न जाऊ!” 

जहाजाच्या कैंप्टनने भोकाची पाहणी केली. 
“आपल्याला आता एका प्लंबरची गरज आहे,” कंप्टनने जाहीर केले. 
“श्रीमती प्लगना बोलवा!” कोणीतरी म्हणाले. 

मग श्रीमती प्लगना बोलावल्यावर त्या आल्या. 
त्यांच्या मागोमाग श्रीयुत प्लण आणि मुलेही आली. 
आणि अर्थातच त्यांची कामाची पिशवीही आली. 


७./५“४-४“ ४५] 





श्रीमती प्लग लगेच कामाला लागल्या. 

त्यांनी पाना आणि हातोडी काढली. 

पकडीचा वापर केला. 

जोडणी करण्याच्या टॉर्चचा देखील उपयोग झाला. 


श्रीयुत प्लगनी त्यांना मदत केली. 
दोघेही भिजून चिंब झाले. 
पण जहाजाचे भोक दुरुस्त झाले. 








मदतनिसाचा विजय असो!” 


| 


प्लबर आणि त्याच्या मदतनिः 


8५ 


री 


कष्टन महणा ला. 


ब् 


“पलंबरच्या कामाच्या पिशवीचा विजय असो।” 


“पलंबरच्या मलांचा विजय असो!” 








दुसय्या दिवशी हा आनंद साजरा करण्यासाठी 
मोठी मेजवानी झाली. 

प्लग कुट्बियांना कैप्टन सोबत जेवायला 
बसवण्यात आले. 

श्रीमती प्लग आणि श्रीयुत प्लग यांनी 
जहाजाच्या डेकवर चांदण्यात नृत्य केले. 








त्यांची मुले कैप्टनच्या मांडीवर बसून 
मजा पाहत होती. 

कैप्टनच्या सोन्याच्या घड़याव्ठाशी 
आणि त्याच्या दाढीशी ती खेल लागली. 





अचानक कंप्टनलोा त्याच्या मांडीवर 
काही तरी ओले लागले. 

त्याने मांडीवरच्या मुलांकडे पहिले. 
“मला वाटते, तुमच्यापैकी कोणाला तरी 
प्लंबरची गरज आहे” कैप्टन महणाला. 
“श्रीमती प्लगना बोलवा!” 


अंत 


